प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील आस्थापनेंतर्गत नियोजन शाखेतील 
योजनेतर योजनेखालील ४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.२६.०३.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ४ (चार) अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ 
ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील ४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 
३. उक्त परिस्थितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील योजनेतर योजनेखालील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण 
४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 
४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
त्याखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर या कार्यालयातील पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१)(०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१८४१५७७६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A S H O K KA S H | N ATH Digit lly ig! dd by rent Mars, ou-REVENUE avo 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2,5.4.20=842613025 14df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a84 


L A K KA S ण : Stine ae a ‘a ia K KASHINATH LAKKAS 
(अ. का. लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


सोबत :- विवरणपत्र "अ' 


प्रतिः- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
दि. २९.०९.२०२१ 
विवरणपत्र "अ' 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील 
आस्थापनेंतर्गत नियोजन शाखेतील २०२१-२०२२ मध्ये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


अस्थायी । स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/पदे ज्या शासकीय | स्तंभ क्र. 3 मधील पद/पदे 
पदांची 


पदांचे नाव 


आदेशान्वये निर्माण केली त्या आदेशाचा क्रमांक | २०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
आणि दिनांक शासकीय आदेशान्वये पुढे 
चाळू ठेवली होती त्याचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


शा.नि.क्र.एफवायपी-१०७/२२५४९५/ एक्स, | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक दि.०१.०६.१९७४ वनसंरक्षक (माहिती व तंत्रज्ञान व | ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
(वनसंवर्धन) प्रसिध्दी) या पदाची श्रेणीवाढ शासन अधिसूचना | दि.२६.०३.२०२१ 

क्र. आयएफएस-२०११/प्र.क्र.१६५/एफ-७, 

दि.१६.०६.२०११ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक 

अर्थसंकल्प व लेखापरिक्षा) अशी करण्यात आली 

होती. आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना W.IFS- 

२०१४/७३-९३/७-७ दि.३०.७.२०१४ अन्वये 

पूर्वीची मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प व 

लेखापरिक्षा) हे पद नोडल Vous वळती करुन 

मुख्य वनसंरक्षक (वनसंवर्धन) करण्यात आलेले 

आहे. 


विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम-१०८६/१५०७२४२ शा.नि.क्र. एफएसटी- 
प्र.क्र.४/फ-३ दि.२२.८.१९८५ स.व.स. या पदाची | ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
श्रेणीवाढ शा.नि.क्र.एमएफएस- | दि.२६.०३.२०२१ 
२००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ-८ दि.२२.१२.२०११ 
अन्वये विभागीय वन अधिकारी अशी करण्यात 
आलेली आहे. 


शा.नि.क्र.एफडीम-१०८२/६०५१७ दिनांक | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
१८.०५.१९८२ ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
दि.२६.०३.२०२१ 


मम समस समम मम समन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


